पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १४ जून, २०२३ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु-२३, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 

२. झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, २०२३ 

३. शासनपत्र क्रमांक बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२३. 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक २० एप्रिल, २०२३ 

५. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक २२ मे, २०२३ 


प्रस्तावना:- 

जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून जिल्हा 
परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२ च्या 
बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनाची कर्मचारी निहाय 
अचूक परिगणना करुन पुढील महिन्याच्या १ तारखेपासून, आवऱ्यक असणाऱ्या निधीची मागणी 
संबंधित जिल्हा परिषदांनी शासनाकडे करण्याच्या सूचना संदर्भाधीन दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 
च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषदांतर्गत कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सन २०२२-२३ या अर्थिक वर्षात फेब्रुवारी, २०२३ या महिन्याकरीता 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


जिल्हा परिषदेला शासनाकडून अनुदान अनुज्ञेय होत असून कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या या महिन्याच्या 
वेतनाची अचूक परिगणना करुन कर्मचारीनिहाय सविस्तर तपशील शासनास सादर करण्याबाबत 
संदर्भाधीन दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२३ च्या पत्रान्वये संबंधित जिल्हा परिषदांना कळविण्यात आले 
होते. ज्या जिल्हा परिषदांनी सदर माहिती विहित वेळेपूर्वी अचूकरित्या सादर केली आहे, अशा 
जिल्हा परिषदांना यापूर्वी आव्यक निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता मासिक वेतनाची 
अचूक परिगणना करुन माहिती सादर करणाऱ्या अन्य जिल्हा परिषदांना वेतन अनुदान वितरीत 
करण्याची आवश्‍यकता असून त्यानुषंगाने संबंधित लेखाक्ीर्षांतर्गत उपलब्ध निधी विचारात घेऊन 
संदर्भाधीन दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद सध्या 
कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील ज्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने पदे मंजूर 
करण्यास संदर्भाधीन दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाने मंजूरी दिली 


आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील नियमित वेतनासाठी पुढील जिल्हा 


परिषदांना २२१५१९१४ या लेखाशिर्षांतर्गत ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली एकूण 


रुपये १,७२,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी बहात्तर लाख फक्त) इतके अनुदान वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


कर्मचाऱ्यांची | या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत 

अ. जिल्हापरिषद | संख्या करण्यात येत असलेले एकूण अनुदान 
द रुपये (अक्षरी रुपये) 
| 7 | ? ? 8 Y 
ष्य ठाणे २१ ३२,००,०००/- । रूपये बत्तीस लाख फक्त 
२ | रायगड १९ २६,००,०००/- । रूपये सव्वीस लाख फक्त 
३ | जळगांव ५७ ६१,००,०००/- । रूपये एकसष्ट लाख Hat 
४ | नांदेड २० ३२,००,०००/- । रूपये बत्तीस फक्त 
५ | अकोला १५ २१,००,०००/- । रूपये एकवीस लाख फक्त 

एकूण १३२ १,७२,००,०००/- | एक कोटी बहात्तर लाख फक्त 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


२. उपरोक्त अनुदानातून ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करावयाचे आहेत, अशा 
कर्मचाऱ्यांची नावे सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दिली आहेत. सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील 
वेतन/भत्त्यासाठी सदर निधी वितरीत करण्यात येत असून त्यापूर्वीचे वेतन प्रलंबित असल्यास, 
उपरोक्त अनुदानातून ते अदा करु नये. 


३. या निधीचा अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपयोग करणे, ही वित्तीय 
अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र असतील. 


शः सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक १५.०१.२०२३ 
च्या शासन निर्णयानुसार ते “बिनशर्त” स्वरुपाचे आहे. 


५. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित 
जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या 
खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत 
करण्यात येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS 
द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या 
व Offline Gach वितरीत करण्यात येऊ नये. 


र वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 
सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


0. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५- 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण नळ 
पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी 
वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६- सहायक अनुदान (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ 
एप्रिळ, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 
परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥9॥/9७॥[॥9.90५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१४१४५९०५२४२८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 
B A | A S A H F B DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592 


BABASAHEB. एकदा 
HAJARE : 
(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/जळगांव/अकोला/ नांदेड 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/जळगांव/अकोला/ नांदेड 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/जळगांव/अकोला/ नांदेड 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, ठाणे/रायगड/जळगांव/अकोला/ नांदेड 
वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, दिनांक १४ जून, २०२३ 
सोबतचे विवरणपत्र 


अक्र, कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक | 


ठाणे जिल्हा परिषद 


ae ३००२०३८ 
मजूर ३₹.००.२०३2 
Paras आधकारी मजूर HOR 
४ | श्रादिलापमिकाजीजाधव ______|मजर ३९० २०२३ 
TR ROCA 
शर.मार्तो काळू LE HOI 
TR 30. o¥ OR 
३०२०२७ 
Hoh woes 
ळ| ३०२०३ 
नत कातून HAIR 
& ्रा.वडल बारकृशलार LR ३०० OW 
a pg LE ३०८२०२८ 
क |श्र. घनश्याम कृष्णागावकर [मजूर ३९०2 २०२७ 
6 perme AR HORA 
१ रा. रमचत्र हनमंत गोभररव LE HOC AR 
३९०.२०३० 
चौकार [३००४२०३ 
मत कारून HAIRS 
वप्चालक ३९०३२०३ 
मजूर ३९.०७.२०२८ 
रायगड जिल्हा परिषद 
6 ic RE 
श्रा.मोहनात्रिजोपाटील LE ३९०५ २०२७ 
Sm ch | मजूर HORT 
४ श्रा.सुरशकृष्णापटाल  E sR 
Ei सुदशन काशिनाथ पाटील | मजूर HOUR 
cpr LE ३९०७.२०२८ 
aia ar as मिजूर He RR 
'श्रो.बमापुजलकमाकल | 30.08 २०२८ 
र व्रा.कलासबळुझ्तत्र मजूर ३००२०३ 
Pie त्रा. भगवान वासुदेव पाटील मजूर Heuwe 
a अनंतपाडरगपाटील RR ३०.०६.२०२७ 
aa ३०० 20% 
TR ROCA 
% ROCA 
6 श्रा.राजनमार्ता पाटील AR 30.08.2089 
ee बाड eae ३०५ २०२७ 
७ त्रा.मलदेवघोडूडवळे [मजूर ३९० २०२३ 
१८ | श्रो.सुनल गणपत गोरेगावकर [मजूर RRO 
i आत्यारमपालकर [मजूर HOWE 


ale th 


I 


saa) 


fhe +t 


vw 


जळगांव जिल्हा परिषद 


_१__|श्री. नवलसिंग चरणसिंगराठोड FTIR २१.०५.२०३३ 


A} -0 


र कामगार २०८२०२८ 


र रामदास चोघरं TRO 
8 अरुण वसंत चोधरी कामगार 38,04, 2080 
4 बाबुराव येव कामगार ३०.०८.२०२५ 


LRT 


9 बसंत बाबराव प कामगार ३१.०३.२०२३१ 


कामगार २३१.०७.२०२६ 


र कामगार RT 

२०८२२८ 
zm ३००६२३६ 
रर कामगार HIN 
: कामगार Ro 
२८०२२३०३३ 
भः AGE 
कामगार HHT 


S| mo} co] Kc] w 


fat 


vw 


४६ ||श्री. गजानन बाबुराव पाटोल कामगार ३१.०३.२०४० 


कामगार ३९०८.२४८ 
कामगार ३९०५-२४ 
जर कामगार ३१०७.रूवर 
७० त्र. ज्ञानेश्‍वर निजादेसले कामगार ३०००६ २०३८ 
खत कामगार HAT 
फर 

E कामगार oka 
फ़ कामगार ROR 
a श्रो.वाप २८.०२ रर 
ण कामगार OGRE 
फू कामगार RRR 

its जिल्हा परिषद 

hac aa 
7 त्राविडलासह गणुसित्ठकूर RR HRI 
Sa [चिकोदार _______ |३०.७४८२०२८ 
Ei dE 
५ 


खुशाल a 32.019, 2ORZ 


३००६२०३ 


aa «RST. 
i OS 
चोकादर ३९२९०८२०३६ 
9 a 
a i [३००२०३ 


रर RR 

2a aera eet ३९०७२०३ 
z TTR 
भः aie RUT 
i KT 
wR २०७२०३ 
sae |३९९९२०२४ 
aa _[३९०८२०२८ 
नजर २०३२०१४ 


जिल्हा परिषद 
श्री.केशव लक्ष्मण तायडे मजूर २८.०२.२०३३ 
३१.१२.२०२३ 
३०४२०२ 
र AGE 
TR २१.७.२०२७ 


३०.११.२०२८ 


श्री. रा. दि. इंगोले मजुर ३१.१.२०२९ 


i Re म 


bial ipnelby चया का 
BALASAHEB तच cove mnEsT OFM a 


st-Mahar 


BABASAHEB धट 
HAJARE 


efa4101394c1b11 19b5#2d93940a5926d82914297 
हार, 
jm=ECB735300543A776F 1DE7 1 4D85AF521F7953EAF5, 
Iber=0EDD9C3872935C071332E] F94C8CDC9828471832 
5 1EEE205C23FD681EC41CEFA, cn=BALASAHEB BABASAHES, 


HAJARE 
Date: 2023.06.14 17:13:05 +05'30 


(बाळासाहेब बा. हजारे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


